राज्यातील सर्व बॉम्ब शोधक व नाहशक पथकातील 
कार्यरत पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना 
प्रोत्साहन (जोखीम) भत्ता लागू करणे व सातव्या 
वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार सुधारीत दराने 
प्रोत्साहन (जोखीम) भत्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसएसए-०११९/प्र.क्र.२१/विशा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:-१. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एसएसए-०८९४/४३०४/प्र.क्र.२०३/विशा-४ 
दिनांक २२ नोव्हेंबर, ११९५. 
२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ईएसटी-०३९७/प्र.क्र.५३०/विशा-४ दि.६ एप्रिल, १९९८ 
३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.आयएसएस-१००८/प्र.क्र.८०८(४)/विा-४ 
दिनांक ०५ जानेवारी, २००९. 
४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१ डिसें., २००९. 
५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एसएसए-१००९/प्र.क्र.३२२/विशा-४ दि.१५ जुळे, २०११. 
६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एसएसए-१०१०/प्र.क्र.३३१/विशा-४ दि.०३ सप्टेंबर, २०११. 
७. अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंबई 
यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे दिनांक २९.०७.२०२२ चे पत्र सहपत्रांसह 


प्रस्तावना:- 

मुंबई शहरात दिनांक १२ मार्च, १९९३ रोजी व त्यानंतर घडलेल्या बॉम्ब स्फोटांच्या 
पार्श्वभूमीवर गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९५ अन्वये बृहन्मुंबई पोळीस दलासाठी 
बॉम्ब शोधक व नाशक पथक निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर विविध शासन निर्णयाव्दारे राज्यामध्ये 
अनेक जिल्हयांत बॉम्ब शोधक व नाशक पथके स्थापन करण्यात आली. सदर दिनांक २२ नाव्हेंबर, 
१९९५ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शार्तीमधील मुद्दा क्र.८ अ विशेष वेतन मध्ये “ज्या 
पोलीस पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यांना अत्यंत जोखमीची कामे सोपविली असतील त्यांना त्यांच्या 
मूळ विभागातील घरभाडे व पूरकभत्ते वगळता देय असलेल्या स्थूल वेतनाच्या ५० टक्के अधिक विशेष 
वेतन देण्यात येईल.”, असे नमूद करण्यात आले आहे. बॉम्ब शोधक व नाहक पथकांमधील अधिकारी 
व कर्मचारी यांचे काम अत्यंत जोखमीचे आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व बॉम्ब शोधक व नाशक 
पथकातील अधिकारी व कर्मचारी यांनाही विशेष वेतन लागू आहे. त्यानुसार समान न्यायाच्या तत्त्वावर 
शासन निर्णय दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९५ मधील अटी व arch येथील मुद्दा क्र.८ येथील तरतूदीनुसार 
राज्यातील सर्व बॉम्ब व शोधक पथकांमध्ये कार्यरत पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना विशेष वेतन 
(जोखीम भत्ता) मिळणे आवश्‍यक आहे. 
२. त्यानुसार गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएसए-१०१०/प्र.क्र.३३१/विशा-४, दिनांक ०३ 
सप्टेंबर, २०११ अन्वये बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील कार्यरत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना 
सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीतील बँड पे-- ग्रेड पे यांच्या बेरजेच्या ५०% व Wars veils 
शिपाई (मोटार वाहन चालक) यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीतील बँड पे- ग्रेड पे यांच्या 
बेरजेच्या ३०% इतका प्रोत्साहन (जोखीम) भत्ता मंजूर करण्यात आला होता. 
३. वित्त विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचारी 
यांना दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून ७ वा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-०११९/प्र.क्र.२१/विशा-४ 


६ व्या वेतन आयोगामध्ये Basic+ Grade Pay बेरजेवर प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत होता. तथापि ७ व्या 
वेतन आयोगामध्ये Grade Pay ही संकल्पना संपुष्टात आलेली आहे. त्यानुसार बॉम्ब शोधक व नाशक 
पथकातील कार्यरत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार मूळ 
वेतनावर प्रोत्साहन (जोखीम भत्ता) मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील कार्यरत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २५% व सहस्त्र पोलीस शिपाई (मोटार वाहन चालक) यांना 
सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १५% प्रोत्साहन (जोखीम) भत्ता म्हणून पूर्वलक्षी 
प्रभावाने दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून मंजूर करण्यात येत आहे. 


बॉम्ब शोधक व ARI पथकातील पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या प्रोत्साहन भत्याबाबत 
खालील सूत्र अवलंबिण्यात यावे. 


सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे मूळ वेतन » ०.२५ = सातव्या वेतन आयोगामधील 
प्रोत्साहन भत्ता. 


बॉम्ब शोधक व नाडाक पथकातील सडास्त्र पोलीस शिपाई (मोटार वाहन चालक) यांच्या 
प्रोत्साहन भत्याबाबत खालील सूत्र अवलंबिण्यात यावे. 


सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे मूळ वेतन X ०.१५ = सातव्या वेतन आयोगामधील 
प्रोत्साहन भत्ता. 


२. या रकमेवर कोणतेही भत्ते अनुदेय राहणार नाही. तसेच बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील 
कार्यरत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी मूळ घटकात परत गेल्यास त्यांना हा प्रोत्साहन भत्ता देय होणार 
नाही. 


३. “गडचिरोली व प्राणहिता गडचिरोली” हे घटक नक्षलग्रस्त भागातील गडचिरोली, अहेरी व 
गोंदिया जिल्हयातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याने त्यांना गृह, शासन निर्णय दिनांक 
०१.०६.२०२१ अन्वये अतिसंवेदनशील क्षेत्रातील कार्यरत विविध शाखांचे पोळीस अधिकारी/कर्मचारी 
यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्यास सहमती देण्यात आली आहे. 
त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील गडचिरोली, अहेरी व गोंदिया जिल्हयातील बॉम्ब शोधक व नाशक 
पथकातील कार्यरत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना सदर प्रोत्साहन (जोखीम) भत्ता लागू असणार 
नाही. 


४. सदर भत्त्यापोटी येणारा खर्च संबंधीत पदांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात येतात त्याच SAPNA खर्ची टाकून मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६८/२०२२/व्यय-७, 
दिनांक २३.०८.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गर्मित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-०११९/प्र.क्र.२१/विशा-४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०९०५१७०९१३१४२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Ramesh Murarirao Manale 
DN: Gi , 


Ramesh oe 


25. 


harashtra, 
9 ab6f28b3 1febd83bect 
ळे 46 Sbbd, 
M Uu fa | | fa 0 M a n a | e se 245440721 1ac905895e246b961bc998 1¢480a91 
372bb58e26124a46f104c47, cn=Ramesh Murarirao Manale 
Da 


ste: 2022.09.05 17:16:39 +05'30' 


(रमेश मु. मनाळे) 
उप सचिव, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. सर्व पोलीस आयुक्त. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१६५. 
96. 
१७. 
१८. 
qe. 
२०. 


आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेत), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेत), महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-७/सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
गृह विभाग, बीयुडी-१/पोळ-१/पोल-१ अ/ पोल-५ ब, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती गृह विभाग (विशा-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


